महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास वेतनेत्तर 
बाबीकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 
माहे एप्रिल, २०२२ ते जून, २०२२ या तीन 
महिन्यांकरिता निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राआआ-२०२२/प्र.क्र.४१/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मे, २०२२. 
वाचा :- 
(१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, राअआ-२०२१/प्र.क्र.३५/का९, दि.२९.०३.२०२२ 
(२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिळ,२०२२. 
(३) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०७/का-४/२०२२-२३, 
दि. ०२/०५/२०२२ चे पत्र व सहपत्रे. 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास कार्यालयीन खर्चाकरिता संदर्भ क्र. 2 
येथील वित्त विभागाच्या मार्गदर्डाक सुचनानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, माहे एप्रिल-२०२२ ते 
जून २०२२ या तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या १४ टक्के नुसार बीम्स 
प्रणालीवर प्राप्त झाळेले वेतनेत्तर अनुदान (कार्यालयीन खर्च) भागविण्याकरिता मंजूर निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये “२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या लेखाश्िर्षांतर्गत 
एकूण रु.४१,७५,०००/-(अक्षरी रुपये एक्केचाळीस लाख पंचाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे.- 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात माहे जानेवारी- 
२०२२ ते मार्च २०२२ या तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता एकूण रु. २,१३,७२७/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष 
तेरा हजार सातशे सत्तावीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी आयोगामार्फत 
एकूण रु.२४,१८,०५४/- (एकूण रुपये चोवीस लक्ष अठरा हजार चौपन्न फक्त) इतके अनुदान खर्ची पडळे 
असून रु.१,६७३/- (रुपये एक हजार UE त्र्याहत्तर फक्त) एवढे शिल्लक अनुदान चलनाद्वारे आर बी आय 
बँकेमध्ये भरणा करण्यात आला असून सोबत आर बी आय या बँकेच्या टॉकनची छायांकित प्रत व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर केले आहे. 


३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगातील कार्यालयीन खर्चाकरिता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


या लेखाशिर्षाखाळी एकूण रु.४१,७५,०००/- (अक्षरी रुपये एकेचाळीस लाख पंचाहत्तर हजार फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.४१/ का-९ 


इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
दि.०४/०४/२०२२ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीत निधीच्या १४%च्या 


मर्यादेत म्हणजेच एकूण रु.५,८४,५००/-(एकूण रुपये पाच लक्ष ARV हजार पाचशे फक्त) इतका 
निधी उपलब्ध असून, सदर (बीम्स) प्रणालीद्वारे मंत्रालयीन विभागांना अनुदान वितरित करण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी प्रथम तीन महिन्यांकरीता 
(एप्रिल २०२२ ते जून, २०२२) अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १४% म्हणजेच रु.५,८४,५००/-(एकूण रुपये पाच 


लक्ष चौर्‍याऐंशी हजार पाचशे फक्त) इतके वेतनेत्तर अनुदान (कार्यालयीन खर्चाकरीता) वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


४. सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षामध्ये ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली 
वितरीत केलेल्या निधीपैकी खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व प्रत्यार्पित केलेल्या अनुदानाची 
चलनाची पावती आयोगाने शासनास सादर केली आहे. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.४ एप्रिल, 
२०२२ अन्वये माहे एप्रिळ,२०२२ ते जून,२०२२ या तीन महिन्याच्या कालावधीकरिता अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या १४% म्हणजेच रु.५,८४,५००/-(अक्षरी एकूण रुपये पाच लक्ष चौऱ्याऐंशी हजार पाचशे 
फक्त) इतके अनुदान, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) या उदिष्टाखाली खाळील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


अ. | तपशीलवार । सन २०२१-२२ याआर्थिक| सन २०२२-२३ सन २०२२-२३ मधील 
क्र लेखाशीर्ष वर्षात माहे जानेवारी- | साठी अर्थसंकल्पीय | उपलब्ध अनुदान 
२०२२ते मार्च - 2022 या अनुदान (माहे एप्रिल, २०२२ ते 
कालावधी करिता (रु.) माहे जून, २०२२) 
आयोगाने केलेल्या (अर्थसंकल्पीय 
मागणीनुसार वितरीत तरतुदीच्या १४%) 
अनुदान (रु.) (रु.) 
१ २ ३ 1 ह| षु 
हिं ३१,सहायक २,१३,७२७/- ४१,७५,०००/- | ५,८४,५००/- 
अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण २,१३,७२७/- ४१,७५,०००/- | ५,८४,५००/- 
(अक्षरी एकूण रुपये पाच लक्ष चौऱ्याएंशी हजार पाचशे फक्त) 
५. सदर तरतुद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 


आहे. याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी 
तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२२-२३च्या मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. आयोगाने कोणत्याही 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२२/प्र.क्र.४१/ का-९ 


प्रकारची खरेदी वा दुरुस्ती करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे. 
तसेच ज्या उद्दीष्टाकरिता निधी वितरीत करण्यात आले आहे. केवळ त्याकरिताच खर्च करण्यात यावे. या 
आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
Utilization Certification शासनांस वेळोवेळी सादर करणे बंधनकारक आहे. संदर्भ क्र.(२) मधील वित्त 
विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे. 

५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

ही “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या-त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं- २०२१/ 
प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल,२०२२ मधील अटीं शर्तीची पुर्तता होत असून, प्राप्त मान्यतेस अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥89॥॥१.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२३१७२२४२२०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHASHANK 
YASHWANT BARVE 
(शशांक य. बर्वे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


